मौजे got ता. महाड, जि. रायगड येथे 
विशेष बाब म्हणून २०० खाटांचे सुपर 
स्पेशालिटी हॉस्पिटल स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र. २८०/ आरोग्य-३ अ 
नवीन मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक: २८ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क. आसेआ/कक्ष- 
३/टे.७/मौजे केबुर्ळी महाड रायगड GY (८९१).न.क्र.ठा.मं४८/जा.क्र.१०९०७-०८ दि. 
४.१०.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मौजे केबुर्ळी ता. महाड, जि. रायगड येथे विशेष बाब म्हणून २०० खाटांचे सुपर स्पेशालिटी 
हॉस्पिटल स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सादर केला आहे. त्यानुसार 
याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय :- 
मौजे केबुर्ली ता. महाड, जि. रायगड येथे “विशेष बाब” म्हणून २०० खाटांचे सुपर 
स्पेशालिटी हॉस्पिटल स्थापन करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर २०० खाटांचे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी विहीत पध्दतीने जागा उपलब्ध करुन 
तेथे बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासननिर्णयक्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र. २८०/ आरोग्य-३ अ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२८१६१६४१८३१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
AS H O K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92b 
M A R OT | 6886b147679a5af5a494e268689ab8d696dd 

, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324C 


EA1A547AA04FODA0794A00BEE126E86781 
72A15C5, cn=ASHOK MAROTI ATRAM 
Date: 2023.11.28 18:59:39 +05'30' 


(अ.मा.आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह/वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (सार्वजानिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर. 

५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, रायगड 

६. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजानिक बांधकाम विभाग, रायगड 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई 

९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, ठाणे मंडळ, ठाणे. 

१०. जिल्हा शल्य चिकित्सक, रायगड. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

१२. नियोजन विभाग, (का.१४७२) मंत्रालय, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय, 
मुंबई 

१३. निवडनस्ती (आरोग्य 3-37 


पृष्ठरपैकी२ 


